संदर्भ :- 


शासन निर्णय : 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन २०१९-२० 
मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील विकास कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ जळगाव/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०१९ 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८/७/२०१९. 


पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
जळगाव जिल्ह्यातील खालील कामांसाठी रु.९५७.४७ लक्ष एवढ्या रकमेस शासन याद्वारे प्रशासकीय 
मान्यता देत असून त्या कामांसाठी २०१९-२० या वर्षासाठी रु. १८१.०० लक्ष (अक्षरे रुपये एक कोटी 
एक्याऐंशी लक्ष फक्त) एवढा निधी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता 


देत आहे. (रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित | वितरीत | 
न्य ee कार्यान्वयीन यंत्रणा 
he =| 2 3 3 4 
१) | चाळीसगाव तालुक्यातील विकास कामे 
a मौजे श्री क्षेत्र करगाव येथीळ विकास कामे ५०.०० १०.०० । कार्यकारी अभियंता, 
2 | मौजे वाघळी येथील विकास कामे ५०.०० १०.०० | सा.बां.वि, जळगाव 
एकूण | १००.०० २०.०० 
२) | कानळदा ता.जि.जळगांव येथील पुरातन 
कण्व मंदिर व आश्रम परिसराचा विकास 
ha | पथमार्गाचे बांधकाम (trimix concreteyHeel 
२  । प्रवेशव्दाराचे बांधकाम करणे 
३ | सभामंडप व भक्‍त निवास बांधणे 
४  । पर्यटकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कार्यकारी अभियंता, 
५  । पेव्हींगब्लांक बसविणे १००.०० १०.०० सा.बां.विभाग, 
& । बागबगीचा तयार करणे जळगाव 
७ । कंपाऊड वालचे बांधकाम करणे 
८ | पार्किंग शेडचे बांधकाम करणे 
९ | qo शिटचे शौचालय बांधणे 
एकूण | १००.०० १०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ जळगाव/पर्यटन 


3) | पाचोरा नगरपरिषद क्षेत्रातील नगरपरिषद 
मालकीच्या जागेवर पर्यटकांना मुलभूत 
सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
| पाचोरा येथील हिवरा नदीपात्रा जवळील 
श्रीराम मंदिर परिसरात आरक्षण क्र.११९ मुख्याधिकारी 
मध्ये ब्रिजसाठी अप्रोच रस्त्याचे | (00 व 
काव कतर पाचोरा 
कॉक्रीटीकरण करणे 
२ | पाचोरा येथील हिवरा नदीपात्रा जवळील cas ses 
मंदिर रक या पाचोरा, जि. 
श्रीराम मंदिर परिसरात आरक्षण क्र.११९ nee 
Sees er ate ||| Rk जळगाव 
मध्ये वॉचमन रुम व रेस्टॉरंटचे बांधकाम 
करणे 
एकूण | ५९.९३ ६.०० 
४) । गारखेडा, तालुका जामनेर येथील पुरातन 
श्रीराम मंदिर परिसरातील विकास कामे कार्यकारी अभियंता, 
(टप्पा-२) सा.बां.विभाग, 
| ध्यानसाधना सुविधा आणि हेमाडपंथी मंदिर aca are जळगाव 
सुशोभिकरण 
एकूण १००,०० १५.०० 
५ | गारखेडा, तालुका जामनेर येथील पुरातन 
श्रीराम मंदिर (जुने शिंगायम शिवार) येथे 
वाघुर बॅँक वॉटर परिसरात पायाभूत 
सुविधाचा विकास कामे 
ae | हाऊस बोटी १७१.६० 
2 | काटेजेस्‌/ गझेबो ७१.२८ 
३ जेट्टी ३०.९३ कार्यकारी अभियंता, 
४ | फर्निचर १४.२५ १००.०० सा.बां.विभाग, 
५ | आकस्मिकता ४% ११.५२ जळगाव 
६ । जी.एस.टी. १२% ३४.५६ 
७ । भाववाढ १०% २८.८० 
एकूण | ३६२.९४ | १००.०० 
६) । मौजे मंगरुळ, ता. चोपडा, जि. जळगाव 
येथील पुरातन काळभैरव मंदिर येथील 
विकास कामे 
शिवनी सभामंडप, पेव्हर ब्लॉक 39.38 कार्यकारी अभियंता, 
जी.एस.टी. १२% ३.७६ १०.०० सा.बां.विभाग H.2, 
विद्युतीकरण १०% ३.१३ जळगाव 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ जळगाव/पर्यटन 


४ | रॉयल्टी आणि गुणवत्ता नियंत्रण ०.३० 


एकूण | ३८.५८ | १०.०० 


७) । आई मुधाई माता मंदिर (आमडदे ते वलवाडी 
शिव) पर्यटनांतर्गत विकास करणे 


a मल्टीपरपज हॉल व रेस्ट हाऊस ११५.६३ 
२ | पाणीपुरवठा व गटार व्यवस्था ९.२५ 
३ | अंतर्गत विद्युतीकरण ११% १२.७१ Se 
= 8 a Sas कार्यकारी ; 
४ | प्लिट प्रोटेकान, पेव्हर , कंपाऊड वाल | ३६.७८ याव यां 
= सेक्युरिटी कबाने बांधणे २०.०० .बां.विभाग, 
५ | Fa गेट उभारणे सेक्युरिटी केर्बाने बांधणे ८.०० oa 
aaa जळगाव 
६ | २व्हिलर पार्कींग होड बांधणे ६.०० 
बाह्य विद्युतीकरणसेंटेज ATA ४% ३.०० 
विमा ०.५% ४.६५ 


एकूण | १९६.०२ | २०.०० 


एकूण जळगाव | ९५७.४७ १८१.०० 


२. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९. व शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत असून या परिपत्रकामधील प्रत्येक अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


3. तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१/४/२०१९. व 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८/७/२०१९ च्या 
परिशिष्टामधील तपासणीसूची बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


अटीव शर्ती - 


१) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


२) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, जळगाव 
यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 


३) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च ३१ मार्च, २०२० पर्यंत करण्यात यावा व मंजूर कामे 
तात्काळ पूर्ण करावीत. 

४) पर्यटन विभागाने केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पर्यटन विभागाचे माहिती फलक लावण्यात 
यावेत. 

५) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या संदर्भात वित्तीय 
अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 

६) अशा प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत किंवा सेवा 
पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवऱ्यक ती कार्यपध्दती पाळणे आवश्‍यक आहे. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ जळगाव/पर्यटन 
या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-संकोर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, 
दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणेने घ्यावी. तसेच शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.बीजीटी-१०.००/ 
प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील उपाययोजनांची 
अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

७) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

८) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमावलीचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

९) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ.) सदरची तरतूद उपयोगात आणली 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

qo) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी प्रस्तावित करुन देवस्थान/संस्थेच्या 
जागेवर करण्यात येणार आहेत अज्ञा कामांसंदर्भात सदर देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच sa कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या 
संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात जिल्हाधिका-यांनी संबंधित 
देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल 
दुरुस्तीकरीता शासनाकडून यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला 
जाणार नाही, याची नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच 
या कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी खुले 
राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

११) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या खर्चाची 
मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन संचालनालयास / 
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण 
झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखळा आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व पर्यटन संचालनालयास / महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास सादर 
करण्यात यावे. 

१२) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक कामांची 
जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन 
केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी 
विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्कम आहरण करुन वितरीत करण्याकरीता सहायक जिल्हा 
नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व 
जिल्हाधिकारी, जळगाव यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०१९/०७/प्र.क्र. ४८५/ जळगाव/पर्यटन 

महिन्यात सादर करण्यात यावा. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि.१/४/२०१९. व झासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक 
८/७/२०१९ तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- पहिला, उप विभाग एक अ.क्र.२७ नियम 
क्र. १४९ प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०१९०९११११५३३५५६२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 


Date: 2019.09.16 20:01:13 +05'30' 


(र. ज. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. जिल्हाधिकारी, जळगाव. 

७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जळगाव. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


